महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ:-- शासन आदेड़ा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.असप-१२२२/प्र.क्र.११०/१४,दि.०१.०२.२०२३. 


आदेडा 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये खाली नमूद कक्ष अधिकारी यांना अवर सचिव या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात आली 
होती. 
२. आता, या आदेशान्वये अवर सचिव या पदावरील पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत 
असून खालील नमूद अधिकाऱ्यांच्या सुधारीत पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या 
विभागांमध्ये करण्यात येत आहे. 


अ. | कक्ष अधिकारी यांचे नाव सध्याचा विभाग । पदोौोन्नतीनंतरचा सुधारित 
क्र विभाग पदस्थापनेचा विभाग 
[a] 2 3 [|e 4 
- श्रीमती स्मिता सचिन राणे पाणी पुरवठा व सार्वजनिक पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग आरोग्य विभाग स्वच्छता विभाग 
२ | श्रीमती वैशाली दत्तात्रय महिला व बाल महिला व बाल । इतर मागास बहुजन 
फुलसुंदर विकास विभाग विकास विभाग कल्याण विभाग 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या अन्य अटी व शार्ती संदर्भाधीन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे 
राहतील. 

oe सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२३१२४९२०३१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK 
BABURAO MANE 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२२२/प्र.क्र.११०/चौदा 


४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला 
व बाल विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. संबंधित अधिकारी विभागामार्फत. 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


